RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ७ ] 


मंगळवार , जानेवारी २२, २०१ ९ / माघ २, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१९ 


उद्घोषणा 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ . 


क्रमांक एमयुएम -२०१२ / प्र.क्र . २९ ३ / नवि -१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ (१९ ६५ चा 
महा. ४०) (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) याच्या कलम ३ चे पोट-कलम ( २), ( २ क ) आणि 
( ३) यांच्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे, लातूर जिल्ह्यातील मुरुड या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करण्यासाठी आणि उक्त क्षेत्रासाठी “ मुरुड नगरपरिषद ” या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्याच्या दृष्टीने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट 
कलम (२ ) ( २ क ) आणि ( ३) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना काढण्याचा आपला हेतू घोषित करीत असून , 
तिचा मसुदा यासोबत जोडलेला आहे ; 


२ . सदर अधिसूचनेला कोणताही आक्षेप घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने, ही उद्घोषणा महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत जिल्हाधिकारी , लातूर , बार्शी रोड, लातूर , एम.आय.डी.सी, लातूर-४१३ ५३१ यांच्याकडे, त्याची लेखी 
कारणे सादर करणे आवश्यक असेल ; 


३ . 


उक्त कालावधीमध्ये मिळालेल्या अशा कोणत्याही आक्षेपावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल. 


( १ ) 


भाग एक - अ-( म.उ.वि .) - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, जानेवारी २२, २०१९ / माघ २, शके १९ ४० 


. 


" 


नगर विकास विभाग 
४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जानेवारी २०१९ 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२०१२ / प्र.क्र . २९ ३/ नवि -१७. - ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे . ) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम 
( २ ), (२ क ) आणि ( ३) यांच्या तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएम-२०१२ / प्र.क्र . २९ ३ / नवि -१७, दिनांक 
२२ जानेवारी २०१ ९ याद्वारे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र, दिनांक २२ जानेवारी, २०१ ९ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र 
शासनाने लातूर जिल्ह्यातील मुरुड या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र , ग्रामीण क्षेत्रातून लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्याच्या व उक्त 
स्थानिक क्षेत्रासाठी “ मुरुड नगरपरिषद ” या नावाने नगरपरिषद गठीत करण्याच्या दृष्टीने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम (२ ) ( २ क ) 
आणि ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेमध्ये नमूद कालावधीत जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आक्षेप आणि सूचनांचा शासनाने 
विचार केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड (२) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करणे 
इष्ट वाटते. 


त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट- कलम ( २), ( २ क ) आणि (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
उक्त स्थानिक हे, लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( २), ( २ क ) आणि 

तरतूद केल्याप्रमाणे, “ मुरुड नगरपरिषद ” या नावाने एक नगरपरिषद गठीत करण्यात येईल . उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ब मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


( ३ ) मध्ये 


१ 


अनुसूची अ 


लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 


( १) मुरुड ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण गावठाण 


( २) मुरुड ग्रामपंचायत गावाचे खाली दिलेले संपूर्ण सर्व्हे नंबर १ ते ८३९ . 


अनुसूची ब 


लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राच्या सीमा 


पूर्व- उत्तर बाजू. - गट क्र . २९०, २९ ३, २९ २, २९१, ३२४ , ३२५, २७५ , २७४ , २७३ , २७० , २७१, ३४० , ३४१, ३४२, ३४३, ३४४ , 

३४५ , ३४६, ३४७, ३४८, ३६६, ३६७, ३६८, ३६ ९, मुरुड अंबाजोगाई राज्य रस्त्याच्या पुर्व बाजूच्या तसेच मौजे 
नायगाव शिवेलगत गट क्र . ३७० ३७३, ३७४ , ३७६, ३८१, ३८२, ३८३, ३९ ५ , ३९ ६, ४५० तसेच गट क्र . ४५१, ४५२ , 
४३४ , ४६६, ४६७, ४६८ , ४६९ , ४७०, ४७१ , मौजे करकट्टा शिवेलगत तसेच गट क्र . ४ ९ १, ४८ ९, ४८८ , 
४८७,४८६, ४३७, ४३८ , ६३५, ४३३ हे लातूर -मुरुड रस्त्याच्या उत्तर बाजूच्या आतील गट . 


~ 


दक्षिण - पूर्व बाजू. - गट क्र . ४९१, ५०७, ५०८ , ५०९, ५१५ , ५१६, ५ ९ ७ या लातूर -मुरुड रस्त्याच्या दक्षिणबाजूचे गट तसेच गट क्र . 

५१८ , ५१ ९ , ६०३, ६०५, ६०६, ६११, ६१२ , ६१४ , ६१५ , ६१६ , ६१७, ६१८ , ६५७, ६५६, ६५१, ६४९ , ६४८ , 
६४७, ६४६ , या गटाच्या पूर्व बाजूचे सर्व गट नंबर तसेच गट क्र . ६४५ , ६४४ , ६४१, ६३८ , ६३७, ६३६, ६३५ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २२ , २०१ ९ / माघ २, शके १ ९ ४० 


६३४ , ६३३/१, ५५८ , ५६० मौजे जागजी शिवेलगतचे गट क्र . ५५८, ५५६, ५५२, ५५१, ५५०, ५४९ , मौजे 
गुंफावाडी शिवलगतचे गट तसेच गट क्र . ५४६, ५३७, ५३३, ५२३ , ५२२, ४ ९९, ४ ९ ६, ४ ९ ५, ४ ९ ४, ४९ २ 
या सर्व गटाच्या मधील सर्व गट क्रमांक . 


दक्षिण -पश्चिम बाजू. - गट क्र . ७०४ , ६५८, ६५ ९, ६६०, ६६१, च्या पश्चिम बाजूचे सर्व गट तसेच गट क्र . ६६३, ६६४ , ६६५, ६६६, 

६८१, ६८२, ६८३, ६८४ , ६८५ , ६८६ , ६८७, ६८८ , ६८ ९, ६ ९ ० , ७१५ , ७१६, ७१ ९, ७१८ , हे मौजे जागजी 


शिवेलगतचे गट तसेच गट क्र . ७२० , ७२१, ७२६ , ७५०, ७५१, ७५३, ७५२ , ७५४, ७५५, ७५६, ७५७ , 
७५८ , ७६० , ७६४ मौजे पळसप शिवेलगतचे गट तसेच गट क्र . ७६६, ७७० , ७७१, ७७२, मौजे वाठोडा 
शिवेलगतचे गट तसेच गट क्र . ७७२, ७७३, ७८४, ७३६ , ७३५ , ७३४ , ७३३, ७३२ , ७०८ , ७०७, ७०६ हे 
मौजे मुरुड -बार्शी राज्य रस्त्यालगतच्या दक्षिण बाजूचे गट . 


पश्चिम -उत्तर बाजू.- गट क्र . ७०५ , ८० ९, ८०८ , ८०७, ८०५ , ८०३, ८०२, ७८५, ७८६, ७८७, हे मुरुड -बार्शी राज्य रस्त्याच्या 

उत्तरबाजूचे गट तसेच गट क्र . ७८८, ७८ ९, ७ ९०, ७ ९१, ७९२, ७९ ४ , ८३४, ४८ , ४९, ५०, ५९, ६० , ८९, ९० , 
१०५, ११६, ११७, ११८ , १२२, १२३, १२५ , हे मौजे वाठोडा शिवलगतचे गट तसेच गट क्र . १२६, १२७, १२८ , १२ ९, 
१३० , १३१ , १३२, १३३, १९ ३, १९ ४ , १९ ५, १९ ६, १९ ८ , २०१, २०२, २०६ , २०७, हे मौजे नायगावशिवेलगतचे गट 
तसेच गट क्र . २०७ , २०८ , २१८ , २१ ९ , २६ ९ , २६८ , २७६, २८६ , २८७ , २८८ , २८ ९, ४ , ६ , २ हे मुरुड 
अंबाजोगाई रस्त्याच्या पश्चिम बाजूचे गट . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास बधान , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ-( म.उ.वि .) - ११-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जानेवारी २२, २०१ ९ / माघ २, शके १ ९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4th Floor , Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 22nd January 2019 . 

PROCLAMATION 


66 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965. 

No. MUM - 2012 /C.R.293 /UD - 17. — In pursuance of the provisions of sub -section ( 3 ) of section 
3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the said Act ” ), the Government of Maharashtra 
hereby announces its intention to issue a notification , in exercise of the powers conferred by 
sub -sections ( 2 ), (2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act, with a view to specify the local area of the 
revenue village Murud , in Latur District, as a smaller urban area , and to constitute a Municipal 
Council by the name of “ the Murud Municipal Council” for the said local area , the draft of which 
is appended herewith . 

2. Any person who entertains any objection to the issuance of the said notification , is hereby 
required to submit the same in writing with the reasons therefor , to the Collector, District Latur, 
Barshi Road, Latur MIDC , MIDC , Latur - 413 531 , within a period of thirty days from the date of 
publication of this Proclamation in the Maharashtra Government Gazette . 

3. Any such objection which may be received during the said period will be considered by 
the Government . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 

dated the 22nd January 2019 . 


DRAFT NOTIFICATION 


CG 


No. MUM - 2012 /C.R.293 /UD - 17.— Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department, No. MUM -2012 /C.R.293 /UD - 17, dated the 22nd January 2019 , published 
in the Maharashtra Government Gazette, Part-I-A , Extra -ordinary , Central Division Supplement, 
dated the 22nd January , 2019 , issued in pursuance of the provisions of sub - section ( 2 ), (2A ) 
and (3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government 
of Maharashtra has invited objections to its proposal to issue a notification under sub - sections 
(2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act, to specify the local area of the revenue village Murud , 
in Latur District , as a smaller urban area and to constitute a Municipal Council by the name of 
the Murud Municipal Council ” for the said smaller urban area ; 

And whereas, objections and suggestions so received by the Collector , Latur District , pursuant 
to the said Proclamation have been duly considered by Government of Maharashtra ; 

And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area , more particularly described in Schedule ‘A’appended hereto , to be a smaller urban 
area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (2A ) and (3 ) of section 
3 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby specifies the said local area to be a 
smaller urban area , for which there shall be constituted a Municipal Council as provided in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जानेवारी २२, २०१ ९ / माघ २, शके १ ९ ४० 


G 


sub - sections ( 2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act , by the name of “ the Murud Municipal 
Council” . The boundaries of the said smaller urban area shall be such as are specified in the 
Schedule B appended hereto : 


Schedule ‘ A ’ 


Description of the area to be specified as a smaller urban area 
Entire revenue Village Murud , Having survey numbers 1 to 839 . 


Schedule B 


Boundaries of the local area to be specified as a smaller urban area 
East - North . – Survey Nos. 290 , 293 , 292 , 291 , 324 , 325 , 275 , 274 , 273 , 270 , 271, 340 , 341, 342 , 

343 , 344 , 345 , 346 , 347 , 348 , 366 , 367, 368 , 369, East side ofMurud - Ambajogai 
State Highway and near boundary of Mouje Naigaon Survey Nos . 370 , 373 , 
374 , 376 , 381 , 382 , 383 , 395 , 396 , 450 , near boundary ofMouje Karkatta Survey 
Nos.451, 452, 434 , 466 , 467, 468 , 469, 470 , 471, North side of Latur-Murud 

Road 491 , 489 , 488 , 487 , 486 , 437 , 438 , 635 , 433 . 
South - East . – South side of Latur -Murud Road Survey Nos. 491, 507 , 508 , 509 , 515 , 516 , 

597 , East side of Survey Nos. 518 , 519 , 603, 605 , 606 , 611, 612 , 614 , 615 , 616 , 
617,618,657 ,656,651 ,649 , 648,647,646 , Near boundary ofMouje Jagji Survey 
Nos . 645 , 644 ,641,638 ,637 ,636 , 635 , 634 ,633/1 , 558 , 560 , near boundary of 
Mouje Gumphawadi Survey Nos. 558 , 556 , 552 , 551, 550 , 549 , all Survey Nos . 

in Survey Nos . 546,537 , 533,523, 522 , 499 , 496 , 495 , 494 , 492 . 
South - West . - West side of Survey Nos. 704 , 658 , 659, 660 , 661, near boundary of Mouje 

Jagji Survey Nos. 663, 664 , 665 , 666 , 681,682,683, 684,685 , 686,687,688,689 , 
690 , 715 , 716 , 719 , 718 , near boundary of Mouje Palsap Survey Nos . 720 , 721 , 
726 , 750, 751, 753, 752 , 754 , 755 , 756 , 757, 758 , 760, 764, near boundary of 
Survey Nos . 766 , 770 , 771 , 772 , South side of Murud -Barshi State Highway 

Survey Nos . 772 , 773 , 784 , 736 , 735 , 734 , 733, 732 , 708 , 707 , 706 . 
West - North . — North side of Murud - Barshi State Highway Survey Nos . 705 , 809 , 808 , 807, 

805 , 803 , 802, 785 , 786 , 787, near boundary of Mouje Wathoda Survey Nos. 
788,789, 790, 791, 792,794 , 834 , 48 , 49 , 50 , 59, 60 , 89 , 90, 105 , 116 , 117 , 118 , 
122 , 123 , 125 , near boundary of Mouje Naigaon Survey Nos . 126 , 127 , 128 , 
129 , 130 , 131, 132 , 133 , 193 , 194 , 195 , 196 , 198 , 201 , 202 , 206 , 207, west side of 
Murud - Ambejogai Road Survey Nos. 207 , 208 , 218 , 219 , 269, 268 , 276 , 286 , 
287 , 288 , 289 , 4 , 6 , 2 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS BADHAN , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


